महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शोताच्या 
बांधावर व शोतकऱ्यांच्या शोत जमिनीवर वन 
विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष 
लागवड कार्यक्रम राबविण्यातबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मे, २०१८ 


संदर्भ :- शासन निर्णय समक्रमांक.दि. 92 एप्रिळ, २०१८ 


शुध्दीपत्रक : - 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्‍ती९क लाभार्थ्यांच्या 
शेताच्या बांधावर व शहोतक-यांच्या होत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष 
लागवड करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १२ एप्रिल, २०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना क्र. २ मधील २.१ मध्ये शेतकऱ्यांच्या 
बांधावर/ शेतामध्ये करावयाच्या वृक्ष लागवडीसाठी वृक्षांच्या प्रजातींची यादी नमूद करण्यात आली 
आहे. सदर यादीतील अनुक्रमांक २० मध्ये “काजू (रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग” असा उल्लेख आहे. या 
उल्लेखामधील “रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग” हा उल्लेख वगळण्यात येत आहे. तसेच अनुक्रमांक ३१) मोलिया 
डुबिया, यानंतर “३२) कोकम ३३) करवंद ३४) तुती (मलबेरी)” असा Garda करण्यात येत आहे. 
त्याचबरोबर कोकम, करवंद व तुती (मलबेरी) या तीन प्रजातींचा समावेश संदर्भधीन शासन 
निर्णयासोबतच्या नमुना क्र. ०१ मध्ये करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 
२०१८०५२९१५४४३७९५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 
Dr. Pramod Sopan शण 


प्रति, 


Shinde 11. री 
( डॉ. प्रमोद शिंदे) 

उप सचिव (रोहयो) 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४) मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) 


Cc 
ae 


मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 


) प्रधान सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७) प्रधान सचिव (कृषि) , कृषी व पदुम, मंत्रालय, मुंबई, 
) सर्व विभागीय आयुक्त, 
) आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
qo) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), 
११) संचाळक, फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) मुख्य अभियंता व सह सचिव (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई, 
१३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१४) सर्व विशेष कार्यकारी अधिकारी व उप विकास आयुक्‍त (रोहयो) 
१५) सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 
१६) मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्था. स्तर) विभाग, पुणे 
१७) सर्व विभागीय कृषि अधिकारी, 
१८) समिती अधिकारी, कार्यासन ड-७, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
१९) उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी समिती,महाराष्ट्र विधानमंडळ सविचालय मुंबई 
२०) सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई, 
29) कक्ष अधिकारी, रोहयो १ सारसंग्रह 
२२) निवडनस्ती, कार्यासन रोहयो- नियोजन विभाग (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


